शासकीय तंत्रनिकेतनातीलळ अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.२०/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-११ नोव्हेंबर, २०२१. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/ 
२०२१/४९, दि. २८/०१/२०२१. 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधीळ, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ, या संवर्गातील विविध 
शासकीय तंत्रनिकेतनातील संबंधित अधिव्याख्याता यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
०२. शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.०६ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा स्तंभ 
क्र ७.मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ | अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र पदनामवकार्यरत | निर्णयक्रमांक व केल्याचा | कालावधीत कालावधी | नियमितपणे 
संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक । घेतलेल्या | समाप्तीचा | पुढे चालू 
रजा दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
१ २ 3 8 4 & 9 
१ | श्री. सिध्दरड़ी राजकुमार शा.नि. क्र. १९/०७/२०१७ निरंक १८/०७/२०१९ | १९/०७/२०१९ 
संगाप्पा, अधिव्याख्याता ससेनि-३२१७/ (म.पू.) (म.नं.) (म.पू) 
भौतिकशास्त्र, शासकीय प्र.क्र. ६०/१७/ 
तंत्रनिकेतन, अंबड तांशि-७, 
दि.१८/०७/२०१७ 


०३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 

०४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतूदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.२०/२१/तांशि-७ 


०५. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११११११५२२००६३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SAMEER LAXMAN DHERE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
25.4. *601043: 

LAXMAN DHERE = 


288९ 
Date: 2021.11.11 15:25:48 405'30' 


(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


प्रत:- संबंधित अधिव्याख्याता, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, अंबड, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना, 

६. निवडनस्ती/तांशि-७. 


